महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh @ gov.in 
क्रमांक : कअनि-११२४/प्र.क्र.५५/प्रशा-२(१४ब) दिनांक:-११ जुले, २०२४ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय:- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” 
संवर्गातील ०१ पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. 
संदर्भ- १)सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२,दि.१७.१२.२०१६ 
२ोसा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/का. १२, दि.१६.०२.२०१८ 
३)सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि.३१.०८.२०१७ 
महोदय/महोदया, 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १७.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक १६.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक ३१.८.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत 
कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” संवर्गातील ०१ पद 
प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात 
येत आहे. 


३. सदरहू पद मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता सदर 
जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत असल्याने, या जाहिरातीस अनुसरुन क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी 
सदर पदाकरिता या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत व असे अर्ज सादर करण्यात आल्यास ते विचारात 
घेतले जाणार नाहीत तसेच त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.५५/प्रशा-२(१४ब) 


४. सदर पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी 
परस्पर या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागामार्फत अर्ज सादर करावेत. 
परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस काहीही 
उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 


५. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या 
मान्यतेने इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील माहिती व मागील 
पाच वर्षांच्या परिपूर्ण गोपनीय अहवालांच्या छायांकित प्रतीसह या कार्यासनाकडे 
दिनांक ०१.०८.२०२४ पर्यंत पोहोचतील stan रीतीने पाठवावा. (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) 


६. एकदानिवडझालेल्या अधिकार्‍्यांस त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या विभागातून 
सदर पदावर प्रतिनियुक्‍्तीसाठी जाण्यास कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक 
०१.०८.२०२४ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सदरचे पत्र त्यांच्या विभागातील सर्व कक्ष अधिकारी यांच्या 
निदर्शनास आणावे. 

सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१११५३६०७३१०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN 
SAHADEO PARAB 
Date: 2024.07.11 15:50:18 +05'30' 
(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अवर सचिव (झोपसु-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) निवड नस्ती/प्रशा-२(१४ब) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.५५/प्रशा-२(१४ब) 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” संवर्गातील ०१ पद 


प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे विहित प्रपत्र 
१) | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 
रौ | Sear das घेत असलेली वेतनश्रेणी 
३) | जन्मदिनांक 
४ | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 
५) | कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा दिनांक 
६) । सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
[पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६) ] 
७ | शौक्षणिक अर्हता 
८) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
९) ।मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 
qo) | मत्ता व दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०२४ रोजीचे) 
११) | ५०/५५ व्या वर्षी पुनविळोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 
१२) | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली असल्यास | प्रतिनियुक्‍तीचा 
तपशील (कालावधी, पद व ठिकाण) एकूण कालावधी 
दिनांकापासून ते | पद प्रतिनियुक्तीचे = || ------- वर्षे 
दिनांकापर्यंत ठिकाण (कार्यालय) 
१३) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे 
काय? 
१४) | मागील प्रतिनियुक्‍तीवरून परत आल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण 
झाली आहेत का? 
१५) | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा 
कसे? 


(आस्थापना अधिकाऱ्याचे नांव, पदनाम व स्वाक्षरी) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


